जलसंपदा विभागातील सहायक 
अभियंता श्रेणी-२ (विद्युत व यांत्रिकी), 
गट-ब संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२३ 
रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता २०२३/प्र.क्र.१०७/ आ(स.अ.श्रेणी-२) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०७ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा:-१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, 
दिनांक २१.०६.२०२१ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/कार्या-१२, 
दिनांक १३.०७.२०२१ 


शासन परिपत्रक :- 

जलसंपदा विभागातील सहायक अभियंता श्रेणी-२ (विद्युत व यांत्रिकी), गट-ब संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची तयार करण्यात आली असून, ती या 
परिपत्रकासोबत "परिशिष्ट-अ" येथे जोडण्यात आली आहे. सदरहू ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन 
विभाग शासन परिपत्रक क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, दि.१३.०७.२०२१ अन्वये दिलेल्या 
सूचनांनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. 


२. सदर ज्येष्ठतासूची तयार करताना मुख्यत्वेकरुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे 
विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. 


३. जलसंपदा विभागातील सर्व विभागप्रमुखांना कळविण्यात येते की, त्यांनी प्रस्तुतची 
ज्येष्ठतासूची सहायक अभियंता श्रेणी-२ (विद्युत व यांत्रिकी) या संवर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांच्या 
(र॒जेवर/प्रतिनियुक्‍तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) निदर्शनास आणावी. सहायक अभियंता श्रेणी-२ 
(विद्युत व यांत्रिकी) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना सदर ज्येष्ठतासूचीबाबत काही हरकती/सूचना 
असल्यास त्या, हे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या आत संबंधित 
विभागप्रमुखांच्या अभिप्रायांसह शासनास सादर कराव्यात. विहित काळावधीत आक्षेप/माहिती प्राप्त न 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता २०२३/प्र.क्र.१०७ / आ(स.अ.श्रेणी-२) 
झाल्यास ज्येष्ठतासूचीत नमूद केलेला तपज्ञील बरोबर असल्याचे गृहित धरुन अंतिम ज्येष्ठतासूची 
प्रसिद्ध करण्यात येईल. 


सदर शासन परिपत्रक व ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०७१६३१५३६४२७ असा आहे. 
तसेच सदरचे शासन परिपत्रक जलसंपदा विभागाच्या wrd.maharsahtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
देखील उपलब्ध करण्यात आले आहे. संबंधितांनी तेथून त्याची प्रत प्राप्त करुन घेवून आवश्‍यक ती 
कार्यवाही तात्काळ करावी. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ANIL VITTHAL 


ANIL VITTHAL 58 
DN: CN = ANIL VITTHAL DEOKATE, C = 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 
D EO K AT EF OF MAHARASHTRA, OU = WATER 
RESOURCES DEPARTMENT 


Date: 2023.11.07 16:31:36 +05'30 


सोबत :- परिशिष्ट-अ (अ.वि.देवकाते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
२. सचिव (लाक्षेवि/सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय 
सहायक. 
३. मुख्य अभियंता (विद्युत व यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक. 
४. सर्व अधीक्षक अभियंता (विद्युत व यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक. 
५. उप सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. कक्ष अधिकारी/आ(वर्ग-२), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. संग्रहार्थ/कार्यासन आ(स.अ.श्रेणी-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


जलसंपदा विभाग शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२०२३/प्र.क्र.१०७/आ(स.अ.श्रेणी-२), दि. नोव्हेंबर, 2023 रोजीचे सहपत्र 


परिशिष्ट-अ 


सहायक अभियंता श्रेणी-२ (विद्युत व यांत्रिकी) संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


अ.क्र. | जेष्ठता | अधिका-याचे संपूर्ण नाव सर्वश्री | मूळ जात प्रवर्ग ।नियुक्तीचा प्रवर्ग जन्म दिनांक स.अ.श्रे-२ पदावरील  । नियुक्तीचा मार्ग (सरळसेवेने /मर्यादीत | ज्येष्ठता / मानीव दिनांक | सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता अभिप्राय 
क्रमांक नियुक्तीचा दिनांक विभागीय परिक्षेद्वारे नियुक्‍ती दिनांक 
उमेदवाराचा गुणवत्ता क्र./म.लो.आ. ची 
परीक्षा पास झाल्याचा दिनांक व 
यादीतील क्रमांक) 
[_१__| २ ३ aa 4 द fe é ९ | | |- __ __ वेष _ _ १२ 
इ.मा.व. इ.मा.व. उप अभियंता पदी पदोन्नती , 
Ss | ३ | श्रीमती बडगीरे शितल बाबुराव ७-११-१९९१ १-१२-२०१ सरळसेवा ४१/२०१४ १.१२.२०१ -११-२०४ बी.ई. (विदयुत 
बुः महिला) महिला) ० ९९ ०१-१२-२०१५ ० ०१.१२.२०१५ ३०-११-२०४९ ई. (विदयुत ) दि २४.०ळरर 
3 २ श्रीमती तिडके भूमिका सुनिलराव या we |. २२-०८-१९९१ २२-१२-२०१५ सरळसेवा ४५/२०१४ ०९-१२-२०१५ ३१-०८-२०४९ बी.ई. (विदयुत )) क तती 
ay (महिला) (महिला) हि 2.46 aa शड १4६६. दि.२४.०६.२०२२ 
उप अभियंता पदी पदोन्नती , 
३ ३ श्री. बमनोटे निखिल सुरेश भ.ज.(बो भ.ज.(बो ०९-०९-१९९० १७-१२-२०१५ सरळसेवा ४७/२०१४ Oferta Ros 3०-०१-२९४८ बी.ई. (विदयुत ) दि.२४.०६.२०२२ 
उप अभियंता पदी पदोन्नती , 
४ ४ | श्री. सुर्वे महेश भिमराव अ.ज. अ.ज. ३१-०८-१९८९ २२-१२-२०१५ सरळसेवा ५१/२०१४ ०९-१२-२०१५ ३१-०८-२०४७ बी.ई. (विदयुत ) eee 
ष्‌ 4 श्रीमती केदारे प्रियंका बिंदुसार wo 76 २४-०५-१९८८ २१-१२-२०१५ सरळसेवा ५२/२०१४ १२-२०१५ ३१-०५-२०४६ बी.ई. (विदयुत ) 
-0५- ल्न -२० ० ०0९- -२० -०५-२०' 3. 
डु (महिला) (महिला) वड 8 3 
& ६ श्री. पराडके शशीकांत शिवाजी अ.ज. अ.ज. १४-०४-१९८८ १९-१२-२०१५ सरळसेवा ५४/२०१४ ०९-१२-२०१५ ३०-०४-२०४६ बी.ई. (विदयुत ) 
a ७ | श्रीमती गवारे पुर्वा वासुदेव i gi २५-०७-१ ११-१२-२०१५ सरळसेवा ५५/२०१४ १२-२०१ ३१-०७-२०४८ बी.टेक. (विदयुत ) 
-0(9- ० — -२० fo} 0९- -२० -०(9-२०' a च 
उभा वाळु (महिला) (महिला) डड भे 3 
खुला खुला 
८ ८ श्रीमती शेरकर सितारा इकबाल ०५-१२-१९८८ ०९-१२-२०१५ सरळसेवा ५६/२०१४ ०९-१२-२०१५ ३१-१२-२०४६ बी.ई. (विदयुत ) 
(महिला) (महिला) 
खुला खुला बी.ई. (विदयुत),एम.टेक(ईलेक्ट्रीक 
श्रीमती आगा जूलेखाबी मकबुल नड -०३-१९८ -१२-२०१ सरळसेवा ५७/२०१४ -१२-२०१ १-०३-२०४७ 2 
8 शि जू बु (महिला) (महिला) ०३-०३-१९८९ ०९-१२-२०१५ ५७/२० ०९-१२-२०१५ ३१-०३-२० पॉवर सिस्टीम) 
खुला खुला 
शि शि श्रीमती शोडगे चैत्राली सतिश १२-०२-१९९१ १०-१२-२०१५ सरळसेवा ५८/२०१४ ०९-१२-२०१५ २८-०२-२०४९ बी.ई. (विदयुत ) 
(महिला) (महिला) 
शि क| श्रीमती शिंदे धनश्री विश्वनाथ 4 a0) 40-06-9828 90-92-2094 सरळसेवा 48/2098 08-92-2094 ३१-०८-२०४७ बी.ई. (विदयुत ) 
(महिला) (महिला) a 
श्रीमती लवुळकर चैताली खुला खुला बी.ई. (इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड 
१२ १२ 3 S 3 २०-१०-१९९० ०९-१२-२०१५ सरळसेवा ६०/२०१४ ०९-१२-२०१५ ३१-१०-२०४८ ई. (इलेक्ट्री पॉवर डे 
विलासराव (महिला) (महिला) )) 
वा खुला खुला २ बी.टेक. (इलेक्ट्रीकल ) 
१ १ श्रीमती मारुफा अ. हमीद ८-०९-१९८ १४-१२-२०१५ सरळसेवा ६४/२०१४ १४-१२-२०१५ -०९-२०४४ . कार्यमुक्त, दि.२८.०२.२०२ 
र रे (महिला) (महिला) १४-9० ११४ se mee ०२९११ eee एम.टेक(इलेक्ट्रीकल पॉवर सिस्टीम) 3 pees 
| | शि श्रीमती डगळे स्वाती सोमनाथ a = ७-१९९ १३-०१-२०१६ सरळसेवा ६५/२०१४ १५-१२-२०१५ ३१-०७-२०४८ बी.ई. (विदयुत ) 
०-०७- ० -0 4-20 ० -१२-२० -0(9-20' बड. 
(महिला) (महिला) रै द 3 
१५ १५ श्री. बेनकर कौस्तुभ अनिल cain wake 9-90-9889 94-92-2094 सरळसेवा ६६/२०१४ १५-१२-२०१५ १-१०-२०४ बी.ई. (इलेक्ट्रॉनिक अँड पॉवर 
a -Jo- -१२-२० ० -१२-२० -१०-२०' ब. 
4 4 स्तुः (खेळाडू) (खेळाडू) ९९ 4 4 ६६ 4 4 3 8 (इ ) 


Digitally signed by ANIL VITTHAL DEOKATE 


DN: CN = ANIL VITTHAL DEOKATE, C = IN, S 


ANIL VITTHAL 
DEOKATE 


= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
DEPARTMENT 

Date: 2023.11.07 16:31:50 +05'30' 


(अनिल देवकाते ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


